उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालये / 
उपजिल्हा / जिल्हा रुग्णालय/ सामान्य 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील ९९ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः अपदे - २०२३/प्र.क्र.१०१/ आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०२३ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 
२) शासन निर्णय ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : अपदे-२०२२/प्र.क्र.२५५/आरोग्य- 
३अ, दिनांक २१.०९.२०२२ 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.आसेआ/रामौआ/ठाणे मंडळ, दं. चि. विभागाचे बळकटीकरण /२४-२६/२०२३, दिनांक 
०२.०३.२०२३ 
४) अपर मुख्य सचिव (ले. व को) वित्त विभाग यांचे aan. पत्र क्रमांक.आकृबं- 
२०२३/प्र.क्र.१८/आपुक, दिनांक २८.०३.२०२३ 
शासन निर्णय- 
उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ 


आरोग्य संस्थांमधीळ ९९ अस्थायी पदांना "परिशिष्ट-अ" मधील पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 


दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा 


आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास 


सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


2. 


या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 


आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ४१ आरोग्य संस्थांमधील ९९ 


अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 


२०२३-२०२४ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


१ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


सार्वजनिक आरोग्य , ०१०- किमान गरजा कार्यक्रम पंचवार्षिक योजना, ०१० एक प्राथमिक 


आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०३७१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 


ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 


व दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 


रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 


क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 


शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० § वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of 8 


सार्वजनिक आरोग्य , ००१ § संचालन व प्रश्ञासन,(०१) (०९)-महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


पृष्ठ७पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


६. । मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 


नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 


शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


४. हा aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. ०८.०२.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
५. अपर मुख्य सचिव (ले. व को.) यांच्या दिनांक २८ मार्च, २०२३ रोजीच्या पत्रामधील सूचनेनुसार 
संबधित कार्यालयाने वित्त विभागाच्या दिनांक २९ जून, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रीय विभागीय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना त्यांच्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव विहीत कालावधीत /त्वरीत वित्त विभागास सादर करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. तसेच यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याकरीता 
मुदतवाढ दिली जाणार नाही या अटीच्या अधीन राहून परिशिष्ट-अ येथील aed नमूद केलेल्या 
अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१२१४४७३६१८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
A S H O K DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b 
M A R O T | 6886b147679a5af5a494e268689ab8d696dd 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324C 


EA1A547AA04FODAO794A00BEE1 26E86781 
72A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 


Date: 2023.04.12 15:49:39 +05'30' 


(अ.मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ७पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (असंसर्गजन्यरोग) मुंबई. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे. 

६. जिल्हा ated चिकित्सक, ठाणे/रायगड/पालघर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/पालघर 

८. वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचेमार्फत). 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ७पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - १२ एप्रिल , २०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


जिल्हा /सामान्य 
रुग्णालय 


रायगड-अलीबाग 


पालघर 


उल्हासनगर-२३ 


मालवणी -मालाड 


उपजिल्हा रुग्णालय 
५०/१०० खाटा 


रोहा जि. रायगड 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत शल्य 
डी चिकिस्तक 


पेण जि. रायगड 


१ 
१५ | डहाणू जि. पालघर 


जव्हार जि. पालघर 


कासा जि. पालघर 


१६ 


ग्रामीण रुग्णालये 


१ 


२१ 


चौक जि. रायगड 


२ 


मुरुड जि. रायगड 
महाड जि. रायगड 


q 
q 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
२ 
3 


पोलादपूर जि. रायगड 
जसवली जि. रायगड 
म्हसळा जि. रायगड 


२३१ 


3 


8 
दु 
9 
८ 
९ 
oO 
२ 
३ 
४ 
दु 
& 
9 
८ 
९ 
oO 
२ 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०२३/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३अ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


दंत शल्य 
डी चिकिस्तक 


पालघर 


मनोर जि. पालघर 
शिल लाळ झाडा तहा वहा काळाला महा 
बत oe ae 


AD 


अ.क्र 


- 


पृष्ठ७पैकी७ 


